नवीन रेल्वे प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाच्या सहभागाचा 
शासन निर्णय अधिक्रमित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आरएलआय ०२१२/१५७/प्र.क्र.३५/परिवहन-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०१७ 


संदर्भ : 9) शासन निर्णय क्र.आरएळलआय ०२१२/१५७/प्र.क्र.३५/परिवहन-५, 
दिनांक ७ जून, २०१२ 
2) शासन निर्णय क्र.आरएलआय २०१६/प्र.क्र.४६/रेल्वे कक्ष, 
दिनांक १३ सप्टेंबर,२०१७ 


प्रस्तावना : 

कोकण रेल्वे प्रकल्पातील कराड-चिपळूण रेल्वेमार्ग उभारणीच्या खर्चात राज्य शासनाने ५०% 
आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला होता. आता 
संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये कोकण रेल्वे महामंडळात शासनाच्या २२% भागभांडवलाच्या 
प्रमाणात अतिरिक्‍त भागभांडवल खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कराड-चिपळूण हा 
रेल्वे प्रकल्प रेल्वे मंत्रालय आता पीपीपी तत्वावर राबविणार असल्याने प्रस्तुत प्रकल्पाच्या खर्चातील 
राज्य शासनाचा ५०% आर्थिक सहभागाचा दिनांक ७.६.२०१२ रोजीचा प्रशासकीय मंजूरीचा आदेश 
रद्दबातल करण्याचे विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय: 

कोकण रेल्वे प्रकल्पातील कराड-चिपळूण हा रेल्वेप्रकल्प रेल्वे मंत्रालय आता पीपीपी तत्वावर 
राबविणार असल्याने प्रस्तुत प्रकल्पाच्या खर्चातील राज्य शासनाचा ५०% आर्थिक सहभागाचा दिनांक 
७.६.२०१२ रोजीचा प्रशासकीय मंजूरीचा आदेश क्र.आरएळआय ०२१२/१५७/प्र.क्र.३५/परिवहन-५ 
अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१७०९१९१३१७४३४५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kranti 8. Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


i 1 Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
fa Nn | ह a | 2.5.4.20=ff9761 db 1faa1460e27b4ede45ea068647125 
90bd05d7ff1 2b360f63975c0187, cn=Kranti B. Patil 
Date: 2017.09.19 13:08:00 +05'30' 


(क्रांती पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय PATH: आरएलआय ०२१२/१५७/प्र.क्र.३५/परिवहन-५ 


) सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
) मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

) मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
६) मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
) 

) 
) 


मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 


१०) मा.संसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्य). 
११) मा.विधानसभा सदस्य (सवी. 
१२) मा.विधान परिषद सदस्य (सवी. 

) 

) 


93) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) निवड नस्ती (परिवहन-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


